राज्य गुप्तवार्ता विभागात सायबर 
मॉनिटरींग सेल सुरु करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-एसएसए-१००९/प्र.क्र.१८/वि.शा. ४. 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. दिनांक - २२ जानेवारी, २००९. 
वाचा : १) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एचडीई - ११०८/८१२/प्र.क्र.-६००/आस्था-२, 
दि.९ डिसेंबर, २००८. 
२) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग; महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-२/प्रशा/ 
आधु/योजना २००८-०९/२००८-१००/६२९, दि. १० डिसेबर, २००८ 
३) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. आयएसएस-१००८/प्र.क्र.८०८(३)/वि.शा.४, 
दिनांक ५ जानेवारी, २००९. 


शासन निर्णय :- राज्य गुप्तवार्ता विभागात सायबर मॉनिटरींग सेल सुरु करण्याकरिता उपरोक्‍त नमूद दिनांक ५ 
जानेबारी, २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे रु.३.५० कोटीचा खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
आता या खर्चासाठी रु.२ कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीव्दारे अग्रिम घेवून नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. याबाबतचा खर्च "मागणी क्र. बी-१, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५- पोलीस (००) (०४) गुप्तवार्ता विभाग- 
५० इतर खर्च (२०५५ oy ३५)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो शासन ज्ञापन वित्त विभाग क्र. 
आकनि-११.०९/६६/अर्थसंकल्प-११, दि. १९ जानेवारी, २००९ नुसार मंजूर केलेल्या आकस्मिकता निधी अग्रिम 
रु. २,००,००,०००/- मधून भागविण्यात याबा. 


३. यासंबंधीचे देयक कोषागारात सादर करताना त्यावर लाल शाईने सदर खर्च आकस्मिकता निधीतून 
करण्यात आला आहे, अशी नोंद घेण्यात याबी ब सदर प्रकरणी पूरक अनुदान प्राप्त झाल्यावर ता खर्च "मागणी 
क्र. बी-१, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५- पीलीस (००) (०४) गुप्तवार्ता विभाग- ५० इतर खर्च (२०५५ oy 34)" या 
लेखाशीर्षाखाली अंतिमत: खची टाकण्यात यावा. 


४. पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांना सदर रक्‍कम कोषागारातुन काढून खर्च करण्यास 
प्राधिकृत करण्यात येत असून सदर रु. २.०० कोटी रक्‍कम मुक्त करण्यास या शासन निर्णया व्दारे मान्यता देत 
आहे. 


५, या आकस्मिकता निधी प्रकरणी पुढील सूचना काटेकोरपणे पाळण्यात याव्यात 

(एक) आकस्मिकता निधीतून खर्च करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिका-यांकडे रक्‍कम सुपुर्द 
करण्यासांबंधीच्या आदेशात आगाऊ रककमेतून खर्च करताना सादर करण्यात येणा-या देयकावर,'' आकस्मिकता 
निधी, शासन ज्ञापन वित्त विभाग क्रमांक.आकनि- ११.०९/ ६६/ अर्थसंकल्प-११, दि. १९ जानेवारी, २००९ 
संगणक सांकेतांक ८०००-४३०५ अन्वये मंजुर'' असे लाल शाईने लिहावे ब अशी सूचना आदेशात अंतर्भूत 
कराबी आणि ही सूचना लाल शाईने अधोरेखित करावी. 

(दोन) आकस्मिकता निधी अग्रीम रक्कमेतून खर्च करण्यासाठी वेगळी देयके सादर कराबीत. 
(तीन) देयकावर जोडलेल्या संगणक चिठ्ठीवर अर्थसंकल्प शिर्षाचा कोड नंबर लिहिण्यात यावा. 
Bee (८४-८० lee gp CB) (& ae 


ye 
(चार) शासन परिपत्रक,वित विभाग क्र.सीएनएफ १०८६/१५३/अर्थसंकल्प-३,दिनांक २८ ऑगस्ट 
,१९८६ अन्वये आकस्मिकता निधीमधील आगाऊ tendered दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन कराबे. 
(पाच) आकस्मिकता निधी अग्नीमातून करावयाच्या खर्चासंबंधी देयके काढताना संगणक संकेताचा 
OI करावा. 


६. वरील मंजूरीप्रमाणे आकस्मिकता अग्रीम रक्‍कम खर्च करताना ज्या कारणासाठी उपलब्ध करून दिलेली 
आहे त्याच कारणासाठी खर्च करावी. सदरहू अग्रीमातून प्रत्यक्ष खर्च केल्याची माहिती त्यांनी शासनास दिनांक ३१ 
मार्च, २००९ Yat पाठवावी. 


७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतोने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ९/व्यय-७ दि. 
४ जानेबारी,२००९ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक क्र. २००९०१२२११४३४८००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


(अं.शा.धार्गे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 
आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
सर्व पोलीस आयुक्त. 
सर्ब विशेष पोलीस महानिरीक्षक. १ 
बिशेष पोलीस महानिरीक्षक/सह पोलीस आयुक्‍त (दहशतवाद विरोधी पथक), मुंबई 
सर्व पोलीस अधिक्षक. 
महालेखापाल (लेखा ब अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१ /२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सह सचिव (श्री.रसाळ), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
अबर सचिव, वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव, गृह विभाग, (बीयुडी-१) मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, पोल-१, पोल-१ अ, पोल-३,पोल-४, पोल-५ब. 
प्रत माहितीसाठी - 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
मा.मुख्य सचिव यांचे बरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
Me 9634 CBI turn 


AF "५९% 


